आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत 
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड 


योजनेकरीता निधी वितरण. 
(लेखाशिर्ष २४०१ ओ ८९८) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.७/कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : १७ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ व 


दि.०८.०२.२०२३. 
२) कृषी व पदुम विभाग, नस्ती क्र.फुंफला-२०२३/प्र.क्र. ३४/९-ओ. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत कृषी विभागामार्फत अंमळबजावणी करण्यात येत असलेल्या 
भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड या योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील तरतुदींतून 
रु.५०.०० लाख इतकी निधी मागणी कृषी व पदुम विभागाने केली होती. 

उपरोक्त प्रस्तावास अनुसरुन सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पिय तरतुदींतून वितरणासाठी उपलब्ध 
मर्यादेत निधी वितरीत करण्याबाबत संदर्भाधीन क्र. २ येथील नस्तीवर प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-५ अंतर्गत मुख्य ळेखाशीर्ष २४०१, पीक संवर्धन या 
मुख्य लेखाशीर्षातर्गत भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड या योजनेसाठी वित्त विभागाने उपलब्ध करून 
दिलेल्या ४२ % निधी वितरण मर्यादेत सन २०२२-२३ च्या आर्थिक वर्षाच्या उपलब्ध तरतुदींतून रु.२१.०० 
org इतका निधी खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रु.लाखात) 

योजनेचे नाव लेखाशिर्ष बाब सन २०२२-२३ मधील | सदर शा.नि. अन्वये 

अर्थसंकल्पीय तरतूद | वितरीत करण्यात 

येत असलेला निधी 

शिला कल्या २ ३ शकाकाा ५ 
भाऊसाहेब फुंडकर | २४०१ ए ८९८ | ३३, अर्थसहाय्य ५०.०० २१.०० 
फळबाग लागवड 

एकूण ५०.०० २१.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२२ /प्र.क्र.9/कार्यासन.६ 


२. उपरोक्तप्रमाणे एकूण रु.२१.०० लाख (अक्षरी रुपये एकवीस लाख फक्त) इतका निधी प्रशासकीय 
विभागप्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, कृषी विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत 
करण्यात येत आहे. 

३. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


8, सदर शासन निर्णय fea विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथीळ दि.०४.०४.२०२२ व 
दि.०८.०२.२०२३ च्या शासन परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केळेल्या अधिकारात निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२१५१३१५००९०२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, RAJENDRA ४» Picci 


D EVA RA M 71cad3864b9b289879d173b67fcd 
postalCode=400032, st=Maharash 
ialNumber=F617DED8E7 182679ED107E635111 
60B2054D23D8173AD985ESB569A5802CEASA, 
B H AWA R | RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
राजेंद्र दे Di 2023.02.21 10:20:13 +05'30' 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव ( कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

५. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

६. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

७. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प-१९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मंत्रालय, मुंबई. 

९. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
११. कार्यासन क्र. ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

१२. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


